विशेष बदली - 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.७४/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२३. 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४ व ४ (५) मधील 


तरतुदीनुसार निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील 


अधिकाऱ्यांची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने, विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची 


पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
oar | 2 3 es RY 
Mi श्री.अनिल सुदाम | निरीक्षक, उल्हासनगर, | निरीक्षक, डी-विभाग, पुणे 
पवार जि.ठाणे, (रिक्‍त पदी) 
२ श्री.रमेश निरीक्षक, मे.लोकरंजन । निरीक्षक, ए-विभाग, ठाणे 
बा.बिराजदार ब्रैवरीज, हडपसर, पुणे | (रिक्‍त पदी) 
3 श्री.बाळासाहेब कि. | निरीक्षक, पाचोरा, निरीक्षक, उल्हासनगर, जि.ठाणे 
जाधव चाळीसगाव (श्री.अ.सु.पवार यांचे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी) 
४ | श्री.विजयकुमार | निरीक्षक, एफ-विभाग, । निरीक्षक, भरारी पथक, महाराष्ट्र राज्य, 
को. थोरात नागपूर मुंबई (श्री.एम.बी.चव्हाण यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
५ | श्री.जयवंत ल. निरीक्षक, मे.विघ्नहर निरीक्षक, जी विभाग, मुंबई शहर 
पाटील स.सा.का.लि., पुणे (Raa पदी) 
६ । श्री.मंगेडा निरीक्षक, सिमा तपासणी | निरीक्षक, एफ विभाग, नागपूर 
ना.कावळे नाका, करंजाळी, (श्री.थोरात यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जि.नाशिक पदी) 


> 


सदर चे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.७४/राउशु-१ 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१३१८०५४११६२९ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


घा 


SANDEEP GORAKHNATH ? 


DHAKANE 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


AD 


YS—~>X «SS i LS NS Sel > NaS lh Orel 


अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

निवडनस्ती (राउझु-१). 


AN 


०८ 


(> 
ae 


an 


S 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


